केंद्र शासनाला पद्य पुरस्कार 
२०२१करिता नावे सुचविण्यासाठी 


शिफारस समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) 
शासन निर्णय क्रमांक- पद्य १०२०/ प्र.क्र.२९/३१(ब) 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ११ ऑगष्ट, २०२० 


शासन निर्णय- 


वेगवेगळ्या क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्य पुरस्कारांसाठी 
शिफारस करण्याचे केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. २६ जानेवारी, २०२१ रोजी 
घोषित होणा-या पद्म पुरस्कारांसाठी मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याकरिता 


खालिल प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे- 


2. 


pee श्री. आदित्य उद्धव ठाकरे ALAA, पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार । अध्यक्ष 
२ श्री. सुभाष राजाराम देसाई पा. मंत्री. उद्योग, खनीकर्म, मराठी भाषा. सदस्य 
3 श्री. सुनिळ छत्रपाल मा. मंत्री, waa, दुग्धव्यवसाय विकास, | सदस्य 
केदार क्रिडा व युवक कल्याण 
४ श्री. अमित विलासराव मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य | सदस्य 
देशमुख 
५ श्री. उदय रविंद्र सामंत मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण. सदस्य 
६ श्री. धनंजय पंडीतराव मुंडे मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशोष सहाय्य | सदस्य 
७ श्रीमती आदिती सुनिल मा. राज्यमंत्री, उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, | सदस्य 
तटकरे फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, 
राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क 
८ श्री. दत्तात्रय विठोबा भरणे 'मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम | सदस्य 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मृद व 
जलसंधारण, वने, WAI, gay व्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन 
९ प्रधान सचिव व मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) सदस्य 
राजशिष्टाचार अधिकारी सचिव 


पाठविण्यासाठी योग्य मान्यवरांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास करील. 


ही समिती शासनाकडे विविध माध्यमातून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन केंद्र शासनाकडे 


शासन निर्णय क्रमांकः पद्म १०२०/ प्र.क्र.२९/३१(ब) 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००८१११७५२३७९७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे रज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SHIVAJI GULABRAO GORE 


SHIVAJI 111 ता 
GULABRAO GORE == 
(शिवाजी गोरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


ल 


4 


£58) 


प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन मुंबई(पत्राने ) 
सर्व विभागीय आयुक्त, 


&. 


on 


qo) आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे 

११) सर्व जिल्हाधिकारी 

१२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१३) मा. सभापती विधान परिषद / मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

१४) मा. उप सभापती, विधान परिषद / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) सर्व संबंधित मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१७) प्रोथोनोटरी अँड सिनिअर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिलेट साईट, मुंबई 

१९) संचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


